पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे.पीडब्ल्युसी 
या कंपनीला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जून, २०२१ 


वाचा: 

१. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. ७॥)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/० Directorate 
of IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४. 

२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ २०१५/प्र.क्र.२३०/आस्था-२, दि.२०.०५.२०१५. 

३. शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६. 

५. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. GAD मातंसं ०८०/४/२०१४-७/७, 
दि.०९.०५.२०१९. 

६. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीचे (HPC) दि.१५.१०.२०२० व दि.२६.०२.२०२१ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीची गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२९.०५.२०१५ अन्वये दि.३०.०४.२०१६ पर्यंत नेमणूक 
करण्यात आली होती. गृह विभाग, शासन निर्णय दि. २५.०७.२०१६ अन्वये दि.३१.१०.२०१६ पर्यंत, 
गृह विभाग, शासन निर्णय दि.०५.०६.२०१७ अन्वये दि.३०.०६.२०१७ पर्यंत, गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.२५.०७.२०१७ अन्वये दि.३०.०६.२०१८ पर्यंत, गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि.१३.१२.२०१८ अन्वये दि.३०.०६.२०१९ पर्यंत व गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२३.१०.२०१९ 
अन्वये दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वयन कालावधी दरम्यान शासन व पोलीस प्रशासनास तांत्रिक सहाय्य 
करण्यासाठी सल्लागारांची आवश्‍यकता आहे. त्यानुषंगाने दि.१५.१०.२०२० व दि.२६.०२.२०२१ च्या 
उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीमध्ये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.१५.१०.२०२० रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल़्लागारास व 
एका सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर दि.३१ ऑक्टोबर, २०२० ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२६.०२.२०२१ रोजी 
पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड sex सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल->३ 


देखरेखीसाठी मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. या कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका वरिष्ठ 
सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी 
मुदतवाढ खालील Milestons करिता देण्यात येत आहे :- 


1) SLA report & quarterly payment calculation for SI based on parameters/SLAs defined 
in the existing System Integrator’s contract. 
2) Vendor onboarding for the new RFP. 


तथापि Milestone पूर्ण झाल्यानंतरच मानधन अदा करण्यात येईल. 


२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
संदर्भ क्रमांक ५ येथे नमुद दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहील 
तथापि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सह्लागारांच्या मानधनासंदर्भात काही सुधारणा केल्यास सदर 
सुधारणा उपरोक्‍त सल्लागारांना लागु राहतील. 


३. सर्व सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन हे दरमहा-प्रती व्यक्‍ती (Man-Month) तत्वानुसार 
असेल. सर्व सल्लागारांचे दरमहा देयके शासनास सादर करतांना सल्लागारांनी महिन्याच्या 
कालावधीत केलेल्या कामाचा तपशील / अहवाल शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

४. पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या मानधनाबाबतचा खर्च 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या "२०५५-पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


4, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१११६५७३०४८२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rupali Sanjog 


Kabare Sere 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


A) 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोळीस आयुक्त, पुणे. 


io 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३ 


९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. निवडनस्ती, पोळल-३. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


